विमा संचालनालयास विमा हप्त्यासोबत 
प्राप्त वस्तू व सेवाकराची रक्‍कम प्रदान 
करण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष घेणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.४७/विमा प्रशासन 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ डिसेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

विमा व्यवसायावर विमा हप्त्याच्या ९% CGST व ९% SGST आकारण्यात येतो. विमा 
संचालनालयास विमा हप्त्यासोबत प्राप्त झालेल्या वस्तू व सेवाकराची रक्‍कम केंद्रीय उत्पादन 
शुल्क विभागास महसुली खर्चाच्या उपशीर्षामधून प्रदान करण्यात येते. वस्तू व सेवाकराच्या 
रकमेचे प्रदान विहित वेळेत करणे शाक्य व्हावे आणि सदरचा खर्च महसुली खर्चात समाविष्ट 
होऊ नये या बाबींचा विचार करुन सदर बाबीसाठी नवीन ळेखाशीर्ष उघडण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 

विमा संचालनालयास विमा हप्त्यासोबत प्राप्त वस्तू व सेवाकराची रक्‍कम प्रदान 
करण्यासाठी लोकलेख्यातील खर्चाच्या बाजूस खालीलप्रमाणे नवीन ळेखाजीर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


लेखाशीर्ष लेखाशीर्षाचे मराठी नाव ahs इंग्रजी नाव 
मागणी क्रमांक जी - ९९ 8 - 99 
मुख्य लेखाशीर्ष ८१२१ - सर्वसाधारण व इतर | 8121 - General & Other 
राखीव निधी Reserve Funds 
उपमुख्य लेखाशीर्ष (0७. 1 ०- Oe 
गौण शीर्ष १०९ - सर्वसाधारण विमा निधी । 109 - ~General Insurance 
Funds 
गट शीर्ष ee | a ७- | - 
उप शीर्ष (००) (०३) विमा हप्त्यावरील वस्तू | (00) (03) Payment of Goods 
व सेवाकराचे वाकरा चे प्रदान and रता ल्ल Tax on 
Insurance Premium. 
संगणक संकतांक ८१२१०८४१ 81210841 


२. सदरहू शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.सं.ख.वि/चा-1/वित्त विभाग/यूओआर-107/2022-23/685, दि.०६.१२.२०२२ व वित्त विभागाने 
त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६४/अर्थ-२, दि.२२.१२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.४७/विमा प्रशासन 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या '७७"/५/.॥8॥/०७590[॥9.9०९.१ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२८१७२४१६६९०५ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VANITA SANJAY 
PARAB 


(वनिता परब) 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग 


प्रत, 


Ee) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - |, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - 1, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) -॥, महाराष्ट्र, नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) -॥, महाराष्ट्र, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (VLC Section)- |, महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

कक्ष अधिकारी, (व्यय-७/ प्रशा-४/ अर्थसंकल्प-२/ अर्थसंकल्प-१८), वित्त विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई. 

qo) संचालक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११) निवडनस्ती /विमा प्रशासन. 


AD 


AN 


YS—~>  <..> so Fi wa i Se CU NAS > i TO er hl 


nn SGM “2८. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


